महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (सक्षमिकरण 
शाखा) मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक 


बदल्यांमध्ये sald: बदल करणेबाबत. 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता 
महाराष्ट्र शासन 
झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक : बदली-३१२०/प्र.क्र.६४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ जानेवारी, २०२१ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन Beal क्रमांक : बदली-३१२०/प्र.क्र.६४/प्रशा-२, 
दिनांक : ४ ऑगस्ट, २०२० 


शासन Seat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०२० रोजी तीन 
वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश दिनांक ४ ऑगस्ट, २०२० रोजी 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशात: बदल करण्याचा 
निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील 
तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या नावासोर स्तंभ क्रमांक- ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अनु नाव व पदनाम दिनांक ४ ऑगस्ट, २०२० | सुधारित पदस्थापना । अभिप्राय 
क्र. अन्वय करण्यात आलेली 
पदस्थापना 
१ | २ ३ श्या षु 
श्री. राजकुमार प्रल्हाद अवसरे, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, 
प्राध्यापक, प्रादेशिक विद्या|जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण | विनंतीनुसार 
प्राधिकारण, नागपूर संस्था, चंद्रपूर संस्था, नागपूर 


२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संबंधित afore बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या 
पदी तात्काळ रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी शासनास 
कळवावा. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-३१२०/प्र.क्र.६४/प्रशा-२ 


३. 


संबंधित अधिकारी हे दिनांक ४ ऑगस्ट, २०२० रोजीच्या आदेशानुसार संबंधित पदावर रूजू 


झाले 
नंतर 


४. 


असल्यास, हे आदेश अंमलात येणार नाहीत. आयुक्त (शिक्षण) यांनी याबाबत प्रथम खात्री करून 
वरीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करावेत. 


सदर शासन आदेठशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११११७००५८६७२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


न्न 


AN 


4 
& 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Charushila Devendra Sine 
Chaudhari ; 


(चारुशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व शिक्षण संचालक 


प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, नागपूर / चंद्रपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर / चंद्रपूर 


) 
) 
) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
) 
) 
) 


संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 


१ 
२ 
os 
tod 


| मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
. मा.राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 


अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
. निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


